National Informatics Centre Services 
Incorporated, New Delhi यांच्यामार्फत 


महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणासाठी + Case 


Information Management System 
तयार करण्यासाठी Proforma Invoice च्या आधारे 


४०% प्रमाणे अग्नीम अदा करण्यास मंजूरी देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 


अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२३/प्र.क्र.१०३/का-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०८.०१. २०२४ 
वाचा:- 
१) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, पत्र क्रमांक: वक्फ २०१९/प्र.क्र.१७९/का.४, 
दि.२८.०२.२०२२. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:अर्थसं- २०२३/प्रक्र. ४०/अर्थ-३, दि.१२ VAIS, २०२३ 
३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, पत्र क्रमांक: वक्फ २०२२/प्र.क्र.४५/का.४, 
दि.३१.०३.२०२२ 
४ उप व्यवस्थापक, राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC) यांचा दि.२८.०३.२०२३ चा ईमेल Gaal 
4) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, पत्र क्रमांक: वक्फ २०२२/प्र.क्र.१७४/का.४, 
दि.२९.०३.२०२३ 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणासाठी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सर्व्हिसेस इनकार्पोरेशन (NICSI) 
यांच्यामार्फत नवीन Case Information Management System तयार करण्याच्या रु.८२,०८,६५२/- 
(रुपये ब्याऐंशी लाख आठ हजार Veal बावन्न मात्र) इतक्या किमंतीच्या प्रस्तावास संदर्भ क्र.१ येथील शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर Case Information Management 
System चे Milestone-2 काम पूर्ण झाले असल्याने संदर्भ क्र.४ येथील ईमेलद्वारे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र 
सव्हिसेस इनकार्पोरेशन (NICSI) यांनी विनंती केल्यानुसार संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये एकूण 
प्रस्तावाच्या ४०% टक्के प्रमाणे रु.३२,८३,४६०/- (रुपये बत्तीस लाख त्र्याऐंशी हजार चारशे साठ मात्र) इतका 
निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तद्नंतर Proforma Invoice च्या आधारे राष्ट्रीय सूचना 
विज्ञान केंद्र सर्व्हिसेस इनकार्पोरेडा (श('$1) यांना रक्कम अदा करण्यासाठी देयक कोषागारामध्ये सादर केले 
असता, Proforma Invoice च्या आधारे अनुदान अदा करता येणार नाही या आक्षेपासह कोषागाराने सदर देयक 
परत केले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सर्व्हिसेस इनकार्पोरेशन (NICSI) यांना महाराष्ट्र राज्य 


वक्फ न्यायाधिकरणाच्या Case Information Management System च्या कामासाठी Proforma Invoice 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२३/प्र.क्र.१०३/कार्या-४ 


च्या आधारे अग्निम रक्‍कम अदा करण्याबाबत वित्त विभागाच्या सहमतीने पुढीलप्रमाणे रक्कम वितरित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 

शासन निर्णय :- महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाच्या Case Information Management System 
चे Milestone-2 काम पूर्ण झाल्याने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सर्व्हिसेस इनकार्पोरेशन (NICSI) यांना एकूण 
प्रस्तावाच्या ४०% रक्‍कम म्हणजे रु.३२,८३,४६०/- (रुपये बत्तीस लाख त्र्याऐंशी हजार AR साठ मात्र) इतका 
निधी मर्यादेत संक्षिप्त देयकाद्वारे आहरित करुन तो अग्निम स्वरुपात अदा करण्यासाठी तसेच सदर रक्‍कम अवर 
सचिव (का-१), अल्पसंख्याक विकास विभाग यांच्याकडे सुपूर्द करण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून याद्वारे 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

१) शासन परिपत्रक क्र.मुंविनि-२०१७/प्र.क्र.३८/२०१७/विनियम,१८.१२.२०१७ मधील सुचनेनुसार 
(२०५२५१२५)-१७ संगणक खर्च या लेखाशिर्षाखालील दि.३०.०९.२०२३ यापूर्वीची तपशिलवार देयके 
प्रलंबित नाहीत. 

२) दि.३०.०९.२०२३ नंतर संक्षिप्त देयकावर काढलेल्या सर्व तपशिलवार देयकांचा त्वरेने निपटारा 
करण्यात येईल. 

३) या संक्षिप्त देयकाचे तपशिळवार देयक एक महिन्याच्या आत सादर करण्यात येईल. 

४) खर्च नियमित देयकाद्वारे करणे शाक्य नसून त्यासाठी संक्षिप्त देयकावर रक्‍कम काढणे अनिवार्य आहे. 

५) या संक्षिप्त देयकाचे तपशिलवार देयक विहित मुदतीत सादर करण्याची जबाबदारी अवर सचिव तथा 
आहरण व संवितरण अधिकारी, अल्पसंख्याक विकास विभाग यांची राहील. 

६) मासिक निधी विवरणपत्रानुसार याकरिता निधी उपलब्ध आहे. 

2. सदर रकमेचा ईसीएस National Informatics Centre Services Incorporated, New Delhi 
यांच्या नावाने काढण्यात यावा. यासाठी विभागातील उप सचिव (आस्थापना) यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित 
करण्यात येत आहे. 

३. सदर रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर National Informatics Centre Services Incorporated, New 
Delhi यांनी दोन दिवसांत यासंदर्भातील पोच पावती (Receipt ) शासनास सादर करावी. 

४. सदर बाबीसाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.झेडई-१, २०५२ सचिवालयीन सर्वसाधारण सेवा oo 
सचिवालय *“(००(०३) इ-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी (२०५२ ५१२५)” १७, संगणक खर्च” या 
लेखाशीर्षाखाली वर्ष २०२३-२४ मध्ये उपलब्ध निधीमधून खर्ची टाकण्यात यावा. 

५. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौ.संदर्भ क्र. २८२/२०२३/व्यय-१, दि.१७.१०.२०२३ आणि 
सं.क्र.४१९/२०२३/विनियम, दि.०७.११.२०२३ आणि झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:अर्थसं- २०२३/प्रक्र. 
४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल, २०२३ अन्वये विभागांना प्रदान करण्यात आलेले अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२३/प्र.क्र.१०३/कार्या-४ 


६. सदर शासन निणर्य महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०१०८१५१७५५१५१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MOHINUDDIN B TASHILDAR 

M O H | N U D D | N B DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7eac303551¢8c1c40121e24c1d7fb18a03efe22c688ba9240 
47d3c712ae3ea9, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=7E694259001 AF4DCAD48B69EB7E39AFC9472E61C4 
9FC40EB7D603AE236006903, cn=MOHINUDDIN B TASHILDAR 


Date: 2024.01.08 15:17:24 +05'30° 


(मो. बा. ताशिलदार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल 9/2 (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
२. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
३. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, जिंदा एव्हेन्यू, जिल्हा व सत्र न्यायालयासमोर, 
अदालत रोड, औरंगाबाद- ४३१ ००५. 
४. उप व्यवस्थापक/तांत्रिक संचालक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सव्हिसेस SAHRA ( NICSI) 
११ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
५. अवर सचिव (का.१), तथा आहरण व संवितरण अधिकारी, अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
अवर सचिव /कक्ष अधिकारी (का.७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
स्वीय सहाय्यक, प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
स्वीय सहाय्यक, उप सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
. वित्त विभाग/व्यय-१/विनियम 
१०. निवडनस्ती/कार्यासन-४ संग्रहार्थ. 


ana ७ & 


